राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन 
योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३. 

शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाळी (NPS) (पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
DCPS) लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा 
तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

१) श्री.सुबोध कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) 

२) श्री.के.पी.बक्षी, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) 

३) श्री.सुधीरकुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) 


४) समितीचे सचिव - संचालक, लेखा व कोषागारे 


२. सदर समितीने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक 
अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबतची 


शिफारस/अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४२००३१३६८०५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAMAKANT 


SHIVAJIRAO GHATGE Ss:s 22 
(र. शि. घाटगे) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
3) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४)मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


(€36097405 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२९/सेवा-४ 


५)मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७ सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

१०) सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१२) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 

१३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७) प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा), मुंबई. 

१८) प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१९) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

20) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२)सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२३) मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग,मुंबई. 

२४) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

२५) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२६) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

३०) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
39) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 

३२) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती नागपूर. 
३३) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

३४) निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


